RNINo . MAHBIL / 2012144835 
Regn. No . L/ PCE/068 / 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - २० ] 


गुरुवार , डिसेंबर २२ , २०१६ / पौष १, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र “ क ” 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- १११५ / प्र . क्र . ८८/ ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


क्रमांक डीसी/कार्या/ ९- क / ३०४१/ २०१६. - संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ७० वर्षापर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षानंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात 
येईल . अशा पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास त्यांची विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल . तसेच कोणत्याही न्यायालयाने त्यास शिक्षा दिल्याचेनिष्पन्न 
झाल्यास त्याची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्यात येईल व तो पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही. ही मुदत संपताच किंवा 
ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी 
यांच्या कार्यालयापुढे तत्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याची राहील . 


२. पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .- विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी 
साक्षांकन करू नये . तसेच रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२, २०१६ / पौष १ , शके १९३८ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असल्यामुळे, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना 
कोणतेही मानधन अथवा वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

५. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी त्यांच्या 
कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

६. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 


७. नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा 
दाखल करण्यात येईल . 


परिशिष्ट 


गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


पत्ता 


१ 


श्री . अजय विजयकुमार गांधी 


रा. नं . २११ , शमी गणपतीजवळ , 
दिल्ली गेट , अहमदनगर . 


अनिल कवडे , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर , १३ डिसेंबर २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


